महाराष्ट्र शिक्षण सेवा ( शिक्षण सक्षमीकरण शाखा) गट-अ 
मधील अधिकाऱ्यांच्या विनंती बदल्या- ज्येष्ठ अधिव्याख्याता... 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः बदली ३११८/प्र. क्र.१०९/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:१४ ऑगस्ट, २०१८ 


वाचा:- १) शा.शि.व क्री.वि., शासन निर्णय.क्र.ईएसटी-३९१७/प्र.क्र.४६/प्रशा-२, दिनांक १७.०३.२०१७ 
2) शा.शि.व क्री.वि., शासन आदेश.क्र. बदली ३११८/प्र.क्र.१०९/प्रशा-२,दिनांक १०.०८.२०१८ 


शुध्दीपत्रक - 
वाचा येथे नमूद शासन आदेशा दिनांक १०.०८.२०१८ मध्ये परिच्छेद २ मधील Talis मजकूर 
खालीलप्रमाणे आहे 


अ.क्र. नाव व पदनाम बदलीनंतरची पदस्थापना अभिप्राय 
ला २ ३ ७... य 
षि श्री. विजय बाजीराव भिसे, ज्येष्ठ अधिव्याख्याता, महसूल विभाग वाटप 
ज्येष्ठ अधिव्याख्याता, जि. शौ. सा. व्या. । जि. शौ. सा. व्या. वि. संस्था, नियम १२ (को) 
वि. संस्था, जि. कोल्हापूर जि. बीड. अनुसार आपसी 
२ श्री. राजकुमार द. भारती, ज्येष्ठ ज्येष्ठ अधिव्याख्याता, जि. हौ. सा. | बदलीने महसुली 
अधिव्याख्याता, व्या. वि. संस्था, विभाग बदलीने 
जि. शै. सा. व्या. वि. संस्था, जि.बीड जि. कोल्हापूर 


त्या ऐवजी सदर तक्‍त्यामधील मजकूर पुढील प्रमाणे सुधारीत करुन वाचण्यात यावा 


अ.क्र नाव व पदनाम बदलीनंतरची पदस्थापना अभिप्राय 

ee 2 ३ SS a 

णि श्री. विजय बाजीराव भिसे, ज्येष्ठ अधिव्याख्याता, महसूल विभाग 
ज्येष्ठ अधिव्याख्याता, जि. शौ. सा. व्या. वि. जि. शौ. सा. व्या. वि. संस्था, जि. वाटप नियम १२ 
संस्था, जि. बीड कोल्हापूर. (क) अनुसार 

२. श्री. राजकुमार द. भारती, ज्येष्ठ अधिव्याख्याता, जि. शौ. सा. । आपसी बदलीने 
ज्येष्ठ अधिव्याख्याता, व्या. वि. संस्था, जि.बीड महसुली विभाग 
जि. शै. सा. व्या. वि. संस्था, जि. कोल्हापूर बदलीने 


तसेच परिच्छेद क्र. ३*वर नमूद अ.क्र.१ येथे नमूद श्री. विजय बाजीराव भिसे, यांचा महसूली विभाग बदलण्यात 
येत असून यापुढे ते औरंगाबाद विभागात कार्यरत राहीतील तसेच अ.क्र.२ येथे नमूद श्री. राजकुमार द. भारती, 
यांचा महसूली विभाग बदलण्यात येत असून, यापुढे ते पुणे महसूली विभागात कार्यरत राहतील. सदर महसूली 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन शुध्दीत्रक क्रमांकःबदळली-३११८/प्र. क्र.१०९/प्रशा-२ 
विभागात नियमात नमूद केलेल्या कालावधीनुसार त्यांना राहणे बंधनकारक राहील.” या ऐवजी पुढील प्रमाणे 
वाचावे 


“वर नमूद अ.क्र.१ येथे नमूद श्री. विजय बाजीराव भिसे, यांचा महसूली विभाग बदलण्यात येत असून यापुढे ते 
पुणे विभागात कार्यरत राहीतील तसेच अ.क्र.२ येथे नमूद श्री. राजकुमार द. भारती, यांचा महसूली विभाग 
बदलण्यात येत असून, यापुढे ते औरंगाबाद महसूली विभागात कार्यरत राहतील. सदर महसूली विभागात 
नियमात नमूद केलेल्या कालावधीनुसार त्यांना राहणे बंधनकारक राहील.” 


3. सदर शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक क्रमांक २०१८०८१४१५३७१२६८२१ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Ravindra 
Pralhad Ate : 
(र. प्र. आटे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) आयुक्त, शिक्षण आयुक्तालय (मध्यवर्ती इमारत),महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२) संचालक, म.रा. शै.सं. व प.प., पुणे 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद, कोल्हापूर/बीड 
विभागीय शिक्षण उपसंचालक, कोल्हापूर/लातूर. 
प्राचार्य, जि.शै.सा.व्या.वि.संस्था, कोल्हापूर/ बीड 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर/लातूर 
संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त (शिक्षण) यांचे कार्यालयामार्फत) 


८८0 


) 
) 
) 
) 
) 
७) 


प्रत माहितीसाठी, 
१) मा. मंत्री, शाळेय शिक्षण यांचे विशेष कार्य अधिकारी. 
२) अप्पर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक 
३) निवडनस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


